राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - 2098 व २०१५ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून निवड झालेल्या व करण्यात येणा-या 
मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी 
करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कअस १३१५/प्र.क्र.१०७/१४ब 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ:- झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक कअस १३१५/प्र.क्र.१०७/१४ब, दिनांक ०४.०४.२०१६ 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ०४.०४.२०१६ मधील परिच्छेद १, "मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब 
संवर्गातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
निवड झालेले २ उमेदवार व राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड करण्यात 
येणा-या ३६ उमेदवारांसाठी रू.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रू. ४८००/- या वेतनश्रेणीत एकूण ३८ अधिसंख्य पदे 
दिनांक ०२.०५.२०१६ पासून दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्याकरिता झासन मंजूरी देत आहे." 
वगळण्यात येत आहे. याऐवजी परिच्छेद १ खालीलप्रमाणे सुधारितरित्या वाचण्यात यावा :- 

"मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) 
परीक्षा -२०१४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड झालेले २ उमेदवार व राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ च्या 
अंतिम निकालाच्या आधारे निवड करण्यात येणा-या ३६ उमेदवारांसाठी रू.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन 
रू. ४८००/- या वेतनश्रेणीत एकूण ३८ अधिसंख्य पदे दिनांक २९.०४.२०१६ ते ०१.०५.२०१८ या कालावधीसाठी 
निर्माण करण्याकरिता शासन मंजूरी देत आहे. " 


२. सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२०११५२८२७३१०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 


Gajanan 2 
Bhimrao Gurav 07 णा 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०. 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 
३. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कअस १३१५/प्र.क्र.१०७/१४ब 


४. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे. 
७. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. अवर सचिव, का. क्र. सीपीटीपी-ब व २६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 
११. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


